पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांचे आस्थापनेवर 
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हयातील सुरजागड 
सशस्त्र पोलीस मदत केंद्राकरीता "पोलीस उप 
निरिक्षक-०५" व "पोलीस शिपाई-१००" या 
संवर्गातील एकूण १०५ पदे निर्माण करण्यास व 
त्यानुषंगिक येणाऱ्या आवर्ती आणि अनावर्ती खर्चास 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-२८१७/प्र.क्र.०१/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२३. 


Fel 

Fl 

i— 
I 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/ गडचिरोली 
(सुरजागड पो.म. केंद्र/४९/२०१९,दि.७/५/२०१९,दि.५/११/२०२० व दि.३/८/२०२२. 

२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.ओपीओ-२८१७/प्र.क्र.०१/पोल-३,दि.१३/८/२०२१. 

३) उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/१२/२०२२ रोजी पार पडलेल्या सन २०२२ मधील ५व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भीय क्र. १ येथील दि.७/५/२०१९ च्या प्रस्तावाव्दारे पोळीस महासंचालक कार्यालयाने 
सुरजागड येथे सठास्त्र पोळीस मदत केंद्र निर्माण करण्यास ,तसेच त्यासाठी "पोलीस उप निरिक्षक-०५" व 
"पोळीस शिपाई-१००" या संवर्गातील एकूण १०५ पदे निर्माण करण्यास,तसेच त्याकरीता आवर्ती/अनावर्ती 
खर्च मंजूर करण्याची विनंती शासनास केली होती. 
२. त्यासंदर्भात संदर्भीय क्र.२ येथील गृह विभाग, शासन निर्णय दि.१३/०८/२०२१ च्या PUTER, 
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हयातील सुरजागड येथील लोखंडाच्या खाणीच्या संरक्षणासाठी सुरजागड येथे 
सशस्त्र पोळीस मदत केंद्र निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये परिच्छेद-२ अनुसार सदरहू 
केंद्राकरीता आवश्‍यक असलेल्या पदांचे निर्मितीचे आदेडा वेगळयाने निर्गमित करण्याचे,तसेच परिच्छेद-३ 
मध्ये सदरहू केंद्राचे बांधकाम पोलीस अधीक्षक,गडचिरोली यांनी तयार केलेल्या आराखड्याच्या आधारे 
सुरजागड येथे खाणकाम करणारी "मे.लॉईड मेटल अँड एनर्जी लि." कंपनीच्या खर्चातून करण्याचेही नमूद 
केलेले होते. 
३. म्हणून, नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हयातील सुरजागड येथील लोखंडाच्या खाणीच्या संरक्षणासाठी 
निर्माण केलेल्या सुरजागड Bara wishes मदत केंद्रासाठी नव्याने पदनिर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने उक्त संदर्भ क्र.३ येथील दि.१३/१२/२०२२ रोजी मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सन २०२२ मधील ५ व्या उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या 
बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार समितीने दिलेली मान्यता विचारात घेवून, शासनाने याप्रकरणी खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-२८१७/प्र.क्र.०१/पोल-३ 


शासन निर्णय:- 

नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हयातील सुरजागड येथीळ लोखंडाच्या खाणीच्या संरक्षणासाठी 
पोलीस अधीक्षक,गडचिरोळली यांच्या आस्थापनेवरील निर्माण केलेल्या सशस्त्र पोलीस मदत केंद्र, सुरजागड 
करीता "पोलीस उप निरिक्षक-०५" व "पोलीस शिपाई-१००" या संवर्गातील एकूण १०५ पदे निर्माण मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. उक्त WATS पोलीस मदत केंद्र, सुरजागड करिता या निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ" मध्ये नमूद 
केलेली विविध संवर्गातील एकुण १०५ पदांकरीता येणारा आवर्ती खर्च रु.४,०४,२६,७४०/- (अक्षरी रु.चार 
कोटी चार लाख सव्वीस हजार सातशे चाळीस फक्त) व "परिशिष्ट-ब" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनावर्ती 
खर्च रु.१,७०,०००/- (अक्षरी रु एक लाख सत्तर हजार फक्त) असा एकूण खर्च रु.४,०५,९६,७४०/- (रु.चार 
कोटी पाच लाख शाहान्नव हजार सातशे चाळीस फक्त) खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त Gare Usa मदत केंद्र, सुरजागड करिता येणारा वरील आवर्ती खर्च व अनावर्ती खर्च हा 
"मे.लॉईड मेटल अँड एनर्जी लि." कंपनीव्दारे करावा, त्याअनुसार सदरहू खर्चासाठी तीन महिन्यांचा आगाऊ 
वेतनादी खर्च उपरोक्‍त कंपनीव्दारे गृह विभाग,लेखाशिर्ष-"००५५-००२१(०१) बंदोबस्त" यामध्ये जमा करावा. 
४. उपरोक्त WATS पोलीस मदत केंद्र,सुरजागड करीता शासन दर १० वर्षानी खालील अटी व 
शर्तीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार स्वत:कडे ठेवणार असून, त्यासाठी वेळोवेळी आढावा घेवून 
परिस्थितीप्रमाणे निर्णय घेण्याचा सर्व अधिकार शासनास राहणार आहे. 


१. सरस्त्र पोलीस मदत केंद्र, सुरजागड करीता निर्माण करण्यात आलेल्या पदांच्या संख्येबाबत 
दर ३ वर्षांनी शासन स्तरावर बैठक घेवून परिस्थितीनुसार निर्णय घेता येईल, तसेच निर्माण 
करण्यात आलेल्या पदाची वेतननिश्चिती शासनाव्दारे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन 
निर्णयाप्रमाणे वेतनश्रेणीनुसार करण्यात येईल. 

२. पदांची वेतननिश्चिती त्यांच्या हुद्द्याप्रमाणे शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमीत झालेल्या 
शासननिर्णयाप्रमाणेच पोलीस अधीक्षक,गडचिरोली कार्यालयाव्दारे करण्यात येईल. 

३. निर्माणकेलेल्या पदांच्या वेतनावर कुठल्याही प्रकारची मर्यादा सदर कंपनीव्दारे करण्यात 
येणार नाही. 

४. वेतनासहीत इतर सर्व भत्ते यांची निश्चिती शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या 
शासन निर्णयाच्या आधारावर करण्यात येईल. 

५. वरीलप्रमाणे निर्माण करण्यात आलेल्या पदांच्या संख्येवर देखील सदर कंपनीव्दारे 
कुठलीही मर्यादा टाकता येणार नाही. 

६. सुरजागड प्रकल्प बंद पडल्यास किंवा सुरक्षतेची गरज न राहील्यास उक्त पदे सुरक्षेच्या 
दृष्टीने इतरत्र समाविष्ठ करण्यात येतील. 


५. उक्त परिच्छेद-४ प्रमाणे नमूद अटी व शर्तीनुसार पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांनी 
पोलीस अधीक्षक,गडचिरोली यांचेमार्फत उक्त "मे.लॉईड मेटल अँड एनर्जी लि." कंपनीबरोबर MOU करणे 
बंधनकारक राहील. 

६. हाझशासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६०/आपुक /वित्त विभाग, दि.३१/१/२०२३ 
व्दारे वित्त विभाग व उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-२८१७/प्र.क्र.०१/पोल-३ 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१२२७०५४५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally 


RUPALI SANJOG : 
KABARE 


(रूपाली कबरे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (fasts), Je विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,गडचिरोली परिक्षेत्र ,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. पोलीस अधीक्षक,गडचिरोली. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी,गडचिरोली. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी,गडचिरोली. 

१२.सह सचिव (पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

१४.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 

१५.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-२८१७/प्र.क्र.०१/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः ओपीओ-२८१७/प्र.क्र.०१/पोल-३, 


दिनांक: २७ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र. 


“परिशिष्ठ-अ” 


सशस्त्र पोलीस मदत केंद्र, सुरजागड करीता आवश्‍यक नव्याने निर्माण करण्यात येणा-या पदांचा 


तपशिल 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
३. पोलीस उपनिरीक्षक 5-१४-(रू.३८६०० ते रू.१२२८००) ०५ 
७. पोलीस शिपाई 5-७-(रू.२१७०० ते रू.६९१००) | 
Spl-4o 
एकुण पदे - १०५ 
"परिशिष्ट-ब" 


सशस्त्र पोलीस मदत केंद्र, सुरजागड करीता आवश्‍यक अनावर्ती खर्चाचा तपशील 


अ.क्र तपशील संख्या | रक्‍्कमरुपये 
(१७... | : टेबल ०५ १५,०००/- 
२. खुर्च्या १० ६,०००/- 
३. कपाट ०५ २५,०००/- 
४. बेच ०२ 3,000/- 
ष्‌. फर्निचर (संगणकासह) ०२ १,२०,०००/- 
६. टेळीफोन pod 9 ,000/- 
एकुण रक्‍कम १,७०,०००/- 


KKKKKKKKKKEKKEKREK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


